राज्याचे कृषि निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कृपमं-०११९/प्र.क्र.१०/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मे, २०१९ 


०] 


वाचा :- 
१. सह सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.६६/३६/२०१८-० (Agri.lV), 
दिनांक १७.१२.२०१८ 
२. अध्यक्ष, अपेडा, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. CM/APEDA/ 
२०१८-१९, दिनांक १४.०१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने जाहिर केलेल्या कृषि निर्यात धोरणामध्ये देशाची कृषि मालाची निर्यात दुप्पटीने 
करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केळे आहे. देशाच्या कृषि निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याकरीता प्रत्येक राज्याचे 
कृषि निर्यात धोरण असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र राज्य हे द्राक्ष, डाळींब, कांदा या शेतमालाच्या 
निर्यातीत देशामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसेच महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर केळी, भाजीपाला, 
तांदूळ इत्यादी निर्यात होतात. राज्यातील निर्यातीत वृध्दी करण्याकरीता राज्याचे स्वतंत्र कृषि निर्यात 
धोरण तयार करणे आवश्‍यक असल्यामुळे यासाठी एक समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 
केंद्रशासनाच्या कृषी निर्यात धोरणानुसार, राज्याचे कृषी निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


८) संचालक, फलोत्पादन, _- सदस्य 
९) डॉ. धनंजय परकाळे, अतिरिक्त आयुक्त, - सदस्य 


१) आयुक्त (कृषि) - अध्यक्ष 
२) आयुक्‍त (पशुसंवर्धन) - सदस्य 
३) आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय विकास) - सदस्य 
४) आयुक्त (मत्स्य व्यवसाय) - सदस्य 
५) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. - सदस्य 
६) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे - सदस्य 
७) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - सदस्य 

) 

) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृपमं-०११९/प्र.क्र.१०/२१-स, दिनांक १५ मे, 2098 
qo) श्री.विळास शिंदे, सह्याद्री अँग्रो. - सदस्य 


99) श्री.बी.एन.पाटील, उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ - सदस्य सचिव. 


उपरोक्त समितीने आपला अहवाल दिनांक ३१ मे, २०१९ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०५१५१४५९३५५२०२ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ra, ou=Cooperation, 
, postalCode=400032, 


ile Departmen 


Jayant 
1241 3bd2c105002f2acc67792c593 1afb42987d 
. ° 31 1d19¢74aa, 
B | Ir mM B h | seri 33432a8e2e8 1dcab0518d2a6ca4fafld3dba7c 
| l | a3247657527f52bef2a2aa29b2, cn=Jayant Baliram Bhoir 
Date: 2019.05.15 15:03:04 +05'30' 


(जयंत भोईर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


NezZzog 
aTEegZZ 


प्रति, 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा / परिषद, विधान भवन, मुंबई 
मा.मंत्री (पणन), मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री (पणन) मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/(कृषि/पणन/पदुम), मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 
आयुक्‍त (दुग्ध व्यवसाय विकास), दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तालय, मुंबई 
आयुक्‍त (मत्स्य व्यवसाय) मत्स्य आयुक्तालय, मुंबई 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
११. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१३. डॉ. धनंजय परकाळे, अतिरिक्‍त आयुक्त, 
१४. श्री.विलास शिंदे, सह्याद्री अँग्रो. 
१५. श्री.बी.एन.पाटील, उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ 
१६. निवडनस्ती (२१-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


